सार्वजानिक विभागाच्या अधिपत्याखालील “राज्य 
सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा , पुणे व इतर २२ 
जिल्हयातील प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी साहित्य, यंत्र-सामग्रीखरेदी खर्चास 
प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२४/प्र.क्र. २१९/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०६ जून, २०२४. 


वाचा :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.उसंआसे/रासाआप्रशा/ळेप कक्ष ७६-ई/खर्चास प्र मान्यता मंजुरी/४०२६-२७/२०२४, दि. 
VS OF OVS 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे व उर्वरीत २२ जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाळी खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे व उर्वरीत २२ जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाळी खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्च रू. ४४०.०० लक्ष इतक्या रकमेस सोबत 
जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या साहित्य, यंत्र व सामुग्रीनुसार खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
२. अटीवशर्ती< 


१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२१९/आरोग्य-३अ 


2) 


३. 


सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 
अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


सदर काम मंजूर रकमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये “वस्तू व 
सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी” 

सदर उपकरणे यंत्र व इतर साहित्य aad! खरेदी ही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरण, आरोग्य भवन, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


सदर बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक-आर-०१, मुख्यलेखाशीर्ष २२१०-वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, १०७ सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा, (०१)(०१) सार्वजानिक अरोग्य प्रयोगशाळेसाठी 


स्थापना योजनेत्तर योजना -इतर आरोग्य योजना, सांकेतांक क्र. २२१००९८८ १३-कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली २०२४-२०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3३०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ व दि. २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिला, उपविभाग दोन, मधील अनुक्रमांक १ नियम क्र २ व ७, सहपत्र ४ 


अनुक्रमांक १० व अनुक्रमांक ४५ नियम क्र. १६९ तसेच अनुक्रमांक ४-अ नियम क्र. ७ अनुसार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२१९/आरोग्य-३अ 


घ्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०५१५२३०६९६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ARVIND ON o-cOVENENTOR 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c929 
B H | M RAO 4f93396f53d7f87cd4d69fecfScf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D 


45EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A716B 
8C448B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.06.06 10:54:22 +05'30' 


(अ. मि. AR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, आरोग्य भवन, मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. 


विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२१९/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट - अ 
Sr. Price Per Total 
No. | Name of Items Nos Unit (in (in lakh) 
lacs) 
1 | Work Station (23 DPHL including 40 3.00 120.00 
Palghar ) 
2 | Microbiology lab set up as per FSSAI 
Norms 
a)SPHL Pune 1 40.00 40.00 
b)Regional PH Lab Aurangabad, 2 15.00 30.0 
Nagpur 
c)District PH Lab Konkan bhavan, 
Nashik, Satara, Solapur Akola, 6 10.0 60.00 
Nanded 
3 | Computer i5 8/16 GB, 500 GB 42 0.65 27.30 
SDD, 2GB (Graphic Card) न 
4 | Printer 35 0.20 7.00 
5__| Cupboard 75 0.30 22.50 
| 6 | Storage Racks 35 0.100 3.50 
7 | Tables with storage & drawer 35 0.40 14.0 
| 8 | Chairs 75 0.08 | 6.00 | 
| 9 | File storage chest 35 0.20) 7.00 
10 | UPS 10 kv with Batteries a 1.60 Le | 
( SPHL-4, RPHL-2 ) | 
UPS 5 kv with Batteries 34 1.00 34.00 
( RPHL-2, DPHL32) 
11 | UPS 3 kv with Batteries ( SPHL-6) | 6 | 0.75 4.50 
12 | Stabilizer 1 kv (SPHL-6) | 6 | 0.25 1.50 
13 | Stabilizer 5 kv 5 0.20 1.00 
14 | Fume hood Unit 10 1.5 15.0 
15 | Safety equipment’s- 
(Eye washer, shower, hand glows, 35 0.70 25.0 
Lab coats, eye goggles, fire 
extinguisher system etc. 
16 | Other Lab Infra & Contingency for 23 शिंका 12.10 
23 lab 
Rs. 440.00 
Lakhs 


पृष्ठ ४ पैकी४ 


